अधिसुचना 


क्रमांक: एमसीटी-११०२/१८५२/सीआर-२५७/परि५. 
गुह विभाग,मंत्रालय, मुंबई - ४००० ०३२. 
- दिनांक : ३१ मार्य, २००५. 


श्री. नैनपालं गौतमराद घोटेकर, अध्यक्ष, मोटार अपघात दादा न्यायाधिकरण, मुंबई यांना 
दिनांक १ एप्रिल, २००३ ते ३१.३.२००५ ode पुनसिंयुक्‍्ती देण्यात आली होती. त्याचा पुनर्मियुक्‍्तीचा कालावधी 
संपल्म्राने त्यांना शांसन सेवेतून दि. 3१.३.२००५ (म.नं.) पांसून सेवानिवृत्त होण्यास शासन मंजूरी'देत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
: “) 
iy Ae 
रमेश शिंदे 
उप सचिव, महारष्ट्र शासन. 


७०५०१०१००० 


क्रमांक: एमसीटी-११०२/१८५२/सीआर-२५७/परि.५, ; 
गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई - ४००० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २००५. 


व्यवस्थापक, शासकीय मध्यदंती मुदणालय, मुंबई यांना दिनंती करण्यात येते की, त्यांनी सवरदू . 
अश्विसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र भाग-१ मध्ये प्रसिध्द करावी व प्रसिध्द केल्यासंतर त्याच्या ५ प्रती या 
विभागास पाठवाच्यात. न 

रि 
~ वे 
( रमेश शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, माहितीसाठी रवाना, 
weer, उच्च न्यायालय, (अपिल साईड) मुंबई,(पत्राने), 
प्रोथोनोटरी आणि सिनीयर मास्टर, उच्च न्यायालय, मुंबई,(पत्नाने), 
अध्यक्ष, मोटार अपघात दाव! न्यायाधिकरण, मुंबई, 
श्री, नै..गौ. घोटेकर, अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
अधिवान य लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परीझा अधिकारी, मुंबई, 
विधी द न्याय चिभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती. 


ee 


- DATRA: S\Retiroment Notification 2 


